मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदूरबार हा विभाग व 
त्याअंतर्गत ३ उपविभागातील नियत व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०९.९२०९४ ते 
दि.९८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. क्र. मुदवा २०२४/प्र.क्र.२८/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७.१०.२०२४ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक:मुदवा २०२४/प्र.क्र.२८/ज.बि., दिनांक १२.०३.२०२४ 
२) मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र 
क्र.मुअ/तापाविम/आस्था-३/मुदतवाढ/३२७५०/सन २०२४, दि.११.०९.२०२४ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील 
अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, 
नंदूरबार हा विभाग व त्याअंतर्गत ३ उपविभागातील नियत आस्थापनेवरील ८८ पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत आणि रुपांतरित आस्थापनेवरील ०४ पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
पर्यंत किंबा संबंधित कर्मचारी त्या पदावर कार्यरत असेपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दिलेला आहे.) 


२. या पदांबर होणारा आस्थापनेचा खर्च " मागणी क्र. आय.५, मुख्य लेखाशीर्ष ४८०१ बीज प्रकल्पांवरील 
भांडवली खर्च, ००१ संचालन व प्रशासन (०७) अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे (०७) 
(०४) - सरदार सरोवर प्रकल्प (कार्यक्रम) (४८०१ ३९५६) " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली 
मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि. 
०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४१००७१८२७०१५०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


AMRUTA AJIT 
INAMDAR 


सोबत- वरीलप्रमाणे. 


(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत विबरणपत्रासह अग्रेषित: 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 


३. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 
४.अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 

५. कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार (५ प्रती) 
६. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 
७. जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्रमांक- ASAT २०२४/प्र.क्र.२८/जवि दि.०७.१०.२०२४ चे 


विवरणपत्र ९ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
अ.क्र. | पदनाम म ; ; मदा विकास एकूण 
विकास ।विकास विकास । उपविभाग ue. 
विभाग, ।उपविभाग | उपविभाग ।क्र,३ 
नंदुरबार | क्र, क्रर अक्कलकुवा 
तळोदा । तळोदा 
zal २ 3 v & ८ 
g कार्यकारी अभियंता १... | ° [| o | कर |[ 8 
२ उपकार्यकारी अभियंता १... | o | o |, ळे | 8 
3 | उपअभियंता/उपविभागीय शिंगी g g g 3 
अभियंता 
४  ।कनिष्ठ अभियंता/ ¥ w डु डं १६ 
शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
५  । स्थापत्य अभियांत्रिव विशी डु डु डु १२ 
सहाय्यक 
६ वभागीय लेखापाल १... |. = |" = is Ts 
७ आरेखक १ | o | oo | oe | १ 
८ सहाय्यक आरेखक १ | o | o | oe | 8 
g अनुरेखक |. - &- ॥, अ १ १ 3 
१० | प्रथम लिपिक १ | o | oo fF oe | १ 
१९ | वरिष्ठ लिपिक ष्‌ १ १ १ ८ 
$ कनिष्ठ लिपिक/लि.टं 4 २ R R Xo 
१३ ।लघु टंकलेखक / g | विकी aa १ 
निम्नश्रेणी लघु लेखक 
१४ | टंकलेखक 3 १ १ १ द 
१५ भांडारपाल १ | oo | |e | ) 0 | १ 
१६ । सहाय्यक भांडारपाल १ | 2 | | = Pp oo श् 
१७ | संगणक १ po | 0 | aa १ 
१८ | वाहनचालक १ g १ १ 1 
१९ |नाईक 11|[| १ | 0| 0 fll १ 
२० |शिपाः  7117313_1311|| ७ २ २ २ ११ 
२१ |चोकोदारा TR g र g डु 
एकूण डड Re ९८ १८ ८८ 
AMRUTA AJIT 
INAMDAR 


(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


शासन निर्णय क्रमांक- मुदवा २०२४/प्र.क्र.२८/जवि दि. ०७.१०.२०२९४ चे 
विवरणपत्र-२ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे 
| पैवानिवृत्तीचा दिनांक 


वाहनचालक दि.३१/०५/२०२६ 


मजूर दि.३०/०४/२०२५ 


पा बच्चु चव्हाण मजूर दि.३१/०१/२०२७ 


ee 


AMRUTA AJIT 
INAMDAR 


(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


